दंतवैद्य अधिनियम, १९४८ च्या कलम 3 मधील 
खंड (ड) च्या अनुसार भारतीय दंतवैद्यक 
परिषदेवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व 
करण्यासाठी एक सदस्य नामनिर्देशित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भादंप-०५१५/प्र.क्र.५६/अधिनियम 
९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०७.०२.२०१९ 


वाचा :- 
१) शासकीय पत्र वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः डीसीआय-०५१५/ प्र.क्र.५६/ 
अधिनियम, दि. १६.०४.२०१६. 
२) महाराष्ट्र दंत परिषदेचे पत्र क्र. जी.सी. /१६५३/२०१८-२०१९, दि. ०९.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
दंतवैद्य अधिनियमच्या १९४८ कलम ३ मधील खंड (ड) मधील तरतूदीनुसार भारतीय दंतवैद्य 


परिषदेवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी राज्याच्या वैद्यकीय नोंदवहीमध्ये किवा 


दंतवैद्यकीय नोंदवहीमध्ये नोंदणी केलेल्या व्यक्‍तींमधून एक सदस्य नामनिर्देशित करावयाचा असतो. 


सदर तरतूदीनुसार दि. १६ एप्रिल, २०१६ रोजीच्या संदर्भाधीन शासकीय पत्राद्वारे महाराष्ट्र शासनाने 


सदर परिषदेवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी श्री. Pear मयेकर यांचे नामनिर्देरान HS 


होते. उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ पोटकलम (१) अनुसार भारतीय दंतवैद्य परिषदेचा नामनिर्देशित 


सदस्य हा त्याच्या नामनिर्देशानाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाचा कालावधी अथवा त्याचा उत्तराधिकारी 


रितसर नामनिर्देशित केला जाईपर्यंतचा कालावधी यापैकी जो जास्त असेल तितक्‍या कालावधीपर्यंत पद 


धारण करु शकतो. यास्तव विद्यमान नामनिर्देशित सदस्य श्री. संदेश मयेकर यांचा कालावधी दि. १६ 


एप्रिल, २०२१ रोजी संपतो. 


शासन निर्णय क्रमांकः भादंप-०५१५/प्र.क्र.५६/अधिनियम 


२. तरी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ मधील WIHT नुसार कलम ३ खंड (ड) किंवा खंड (च) खाली 


नामनिर्देशित केलेला सदस्य हा त्याला नामनिर्देशित करणाऱ्या प्राधिकरणाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण 


करील अशी तरतूद आहे. सदर कलमाच्या अधिन राहून राज्य शासन श्री.मयेकर यांचा पदावधी 


संपण्याच्या आधी अन्य व्यक्तीचे नामनिर्देठान करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यास 


अनुसरुन शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


डॉ. श्री. दक्षिणदास दर्शन मुकुंद, नोंदणीकृत दंतवैद्य (ए-९२२५) यांची शैक्षणिक अर्हता आणि 


त्यांनी आजवर दंत आरोग्य व शिक्षण अंतर्गत उपक्रमांमध्ये सक्रियतेने dao सहभाग विचारात घेऊन, 


महाराष्ट्र शासन याद्वारे, दंतवैद्य अधिनियम, १९४८ च्या कलम ३ मधील खंड (ड) च्या अनुसार भारतीय 


दंतवैद्यक परिषदेवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांचे नामनिर्देशन करीत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०७१५४०३०१८१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Surendra 
Pralhad Chankar 


SUrendra 2 =ie-cramen or 


Maharashtra, ou=MEDD, 
postalCode=400032, 


p | h d st=Maharashtra, 

fa 7 a 2.5.4.20=da74ced4daa59e512 
1be348655e71412ea68827ba 
€27cd8d480eb3963ff77726, 


C h a Nn ka r cn=Surendra Pralhad Chankar 


Date: 2019.02.11 13:31:18 
+05'30' 


(सुरेंद्र प्र चानकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राजभवन, वाळकेश्वर मार्ग, मलबार 
हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. मा. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-४०० ०२१. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भादंप-०५१५/प्र.क्र.५६/अधिनियम 


. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-४०० ०२१. 
- मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७. मा. सचिव, भारत सरकार, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नवी दिल्ली- 


प्रत :- 


११० ०११. 


. सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेंपल लेन, नवी 


दिल्ली-११० ००२. 


. डॉ.श्री. दर्शन एम. दक्षिणदास, (असोसिएट प्रोफेसर) शासकीय दंत महाविद्यालय व 


रुग्णालय, नागपूर-४४०००३. (अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर, यांचे मार्फत) 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक, म्हसरुळ, वणी ते दिंडोरी मार्ग, 


नाशिक-४२२ ००४. 


. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद, शासकीय दंत महाविद्यालय, ३ रा मजला, सेंट 


जॉर्जेस रुग्णालयाचे आवार, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 


. संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अवर सचिव (शिक्षण-२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. कक्ष अधिकारी (शिक्षण-१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


, निवडनस्ती (अधिनियम). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


